प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 2022-23 
अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची 
प्रशासकीय मान्यता रद्द करुन त्या ऐवजी नवीन 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२४/०३/प्र.क्र.७५/पर्यटन-१, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २६ जुले, २०२४. 


संदर्भ : पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस-२०२३/०८/ प्र.क्र.३४६/ 
पर्यटन, दि.१०/११/२०२३. 


शासन निर्णय: 

पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन २०२३- 
२४ मध्ये संदर्भाधिन शासन निर्णय, दि. १०/११/२०२३ अन्वये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या पालघर 
जिल्ह्यातील रु.२००.०० लक्षच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन रु.६०.०० लक्ष जिल्हाधिकारी, पालघर 
यांना निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामे प्रशासकीय मान्यता । वितरीत निधी 
हि २. 3. ४. 
जव्हार तालुक्यातील विकास कामे जि. पालघर 
। १. | खडखड धरणाचे सुशोभिकरण करणे ५०.०० 
२. | सनसेट पॉईंट येथे सुशोभिकरा करणे ५०.०० 
च्ऱ ६०.०० 
३. | जयसागर डम येथे सुशोभिकरा करणे ५०.०० 
४. । हिरडपाडा धबधबा येथे सुशोभिकरा करणे ५०.०० 
एकूण २००.०० ६०.०० 


०२. वरील AAT नमूद रु.२००.०० लक्षच्या कामांची प्रशासकीय मान्यता या आदेझान्वये रद्द 
करण्यात येत असून त्याऐवजी खालील तक्‍यामधील रु.२००.०० लक्षच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन 
वरील तक्त्यामधील कामांसाठी वितरीत केलेला रु.६०.०० लक्ष निधी खालील तक्‍त्यामधील कामांसाठी खर्च 
करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे :- 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र नवीन कामे प्रशासकीय 
मान्यता 

१ | जव्हार खडखड धरणाचे रस्त्याचे बांधकाम करणे, ता. जव्हार 1१0 ० 

२) | जव्हार खडखड धरणाच्या सुरक्षा कठडयाचे बांधकाम करणे. ता. जव्हार | 9 ० 

३) | जव्हार खडखड धरणाच्या संरक्षण भितीचे बांधकाम करणे.ता. जव्हार 1१0 ० 

8) | जव्हार खडखड धरणाच्या सौरउर्जचे व सुशोभिकरणाचे काम करणे, ता. जव्हार ie ae ० 

५) | जव्हार खडखड धरणाच्या रस्त्याचे उजव्या बाजूचे डांबरीकरण करणे, ता. i ० 
जव्हार 

६ | जव्हार काळमांडवी धबधबा येथे पर्यटकांसाठी संरक्षक कंठडयाचे बांधका | ० 
करणे. ता. जव्हार 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०३/प्र.क्र.७५/पर्यटन-१, 


७) | काळमांडवी धरणाच्या बाजुस सोलर लाईट व सुशोभिकरण करणे ता. जव्हार | १० | 
८) | काळमांडवी धरणाकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता. जव्हार ae ० 
९) | काळमांडी धरणाच्या अस्तित्वात असलेल्या Wer बांधकाम करणे. | ० 
ता.जव्हार 
१०) | जव्हार दाभोसा धबधबा कडे जाणाऱ्या रस्त्याचे बांधकाम करणे, ता.जव्हारा | १० | 
११) | भोपतगड कडे जाणाऱ्या रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता. जव्हार | 9 | 
१२) | हनुमान पॉइंट येथे सोलर दिवे बसविने ता. जव्हार | 9 | 
१३) | हनुमान पॉइंट येथे रेलींग करणे. ता. जव्हार | 9 | 
१४) | ढापरपाडा येथे जाणाऱ्या रस्त्यावर संरक्षण भिंत बांधणे, ता. जव्हार | 9 | 
१५) | शिरपामाळ येथे सोलर लाईट बसविने ता. जव्हार | 9 | 
१६) | जयसागर SF येथे सभोवताली पेवरब्लॉक बसविणे. ता. जव्हार | 9 | 
१७ | जयसागर SH येथे संरक्षण भितीचे बांधकाम करणे. ता. जव्हार | 9 | 
१८) | जयसागर डम येथे सोलर लाईट बसविने ता. जव्हारता. जव्हार | 9 | 
१९) | जयसागर डंमच्या रस्त्याच्या कडेला पेवर ब्लॉक बसविणे. ता. जव्हार | 9 | 
२०) | हिरडपाडा पर्यटन स्थळाच्या भोवताली सुशोभिकरण करणे. | 90 | 
एकूण | २००.०० 


05. 
०४. 


उपरोक्त कामांबाबत इतर अटी व शार्ती संदर्भाधिन शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२६१२५२१६८५२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


a 
१०, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SANTOSH VITHAL 
ROKADE 


(संतोष जया विठ्ठल रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, पालघर. 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, पालघर. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर. 


नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन-१ 


